आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०१९-२० या आर्थिक वर्षातील ८० 


टक्के मर्यादेत निधी वितरण.. 
(अनिवार्य खर्च-मागणी क्र.टी-१ ते टी-४ व 
टी-८) 
महाराष्ट्र शासन. 
आदिवासी विकास विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१९/ प्र.क्र. ०१ / कार्यासन.६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: २७ जानेवारी, २०२० 


वाचा - 


१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४५/अर्थ-३, दि.०१.०४.२०१९ 

शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि.०८.०७.२०१९. 

3) शासन निर्णय, आ.वि.वि. क्र. बीयुडी-२०१९/प्र.क्र.०१/का.६ दि.०४.०४.२०१९,दि.२०.०७.२०१९, 
दि.२७.१२.२०१९ व दि.९.०१.२०२०. 

8) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि.२२.०१.२०२०. 


_ 


शासन निर्णय- 


सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात आदिवासी घटक कार्यक्रमातंर्गत अनिवार्य खर्चाच्या 
योजनांकरीता संदर्भाधीन क्रमांक ३ येथील दि.४.०४.२०१९ व दि.२०.०७.२०१९ येथील शासन निर्णयान्वये 
वित्त विभागाच्या विहित ६० टक्के निधी वितरण मर्यादेत संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांना निधी वितरीत 
करण्यात आला आहे. तसेच दि.२७.१२.२०१९ व दि.९.०१.२०२० च्या शासन निर्णयान्वये अनिवार्य खर्चाच्या 
काही योजनांकरीता ८० टक्‍के मर्यादेतील उर्वरीत निधी वितरीत करण्यात आला आहे. संदर्भाधीन क्र.४ 
येथील वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रकान्वये अर्थसंकल्पित निधीच्या महसूली व भांडवली लेख्यातील 
अनिवार्य खर्चाच्या बाबींची निधी वितरणाची मर्यादा ८० टक्के इतकी विहित करण्यात आली आहे. यास 
अनुसरून आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्र.टी-१ ते टी-४ व टी-८ मधील सोबतच्या 
विवरणपत्रातील अनिवार्य खर्चाच्या योजनांकरीता अर्थसंकल्पित तरतूदींच्या ८० टक्के मर्यादेतील उर्वरीत 
तरतूदी अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. विभाग प्रमुखांनी/ नियंत्रक अधिकारी यांनी वितरीत करण्यात येत असलेली तरतुद त्यांच्या 
अधिपत्याखालील आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील दिलेल्या 
सुचनांप्रमाणे तात्काळ वितरित करावी. तसेच सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी 
खर्च करतांना विभागप्रमुख तसेच नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय 
अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन शासन परिपत्रकान्वये 
दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१९/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


३. 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.४ येथील शासन परिपत्रकान्वये विभागास प्रदान 


केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००१२४१५२६१३१०२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


१४. 
१५. 
१६. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Kiran Kisanrao Pawar 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


Ki fa al Ki Sa al fa O ou=Tribal Development Department, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=68d8b 1 9f123ba59448c0926a9129 


p a W a i 6205b9a87463f83 1a2beea0be5cb381a34e8 
,cn=Kiran Kisanrao Pawar 


र किरणकिरप्यपरश 19:20:06 --05'30' 
कार्यासन अधिकारी » महाराष्ट्र शासन 


आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ, नाशिक. 
व्यवस्थापकीय संचालक, wat आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ, नाशिक. 

अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

संचालक, लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासकीय इमारत, मुंबई -३२. 

महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई /नागपूर. 

सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

अधिदान व लेखाअधिकारी, मुंबई. 


. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

. सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

. उपसंचालक, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, ठाणे / पुणे/ नाशिक/ औरंगाबाद/ 


अमरावती/ नागपूर. 
वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवड नस्ती (का-६). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन निर्णय क्र. बीयुडी-२०१९/ प्र.क्र.०१/ कार्यासन-६, दि. २७जानेवारी ,२०२० सोबतचे विवरणपत्र 


(रू. हजारात) 
अ. क्र. मागणी क्रमांक / मुख्य लेखाशिर्ष बाब/उद्दिष्ट २०१९-२० साठीची अर्थसंकल्पित शासन निर्णयान्वये नियंत्रक अधिकारी 
अर्थसंकल्पिय तरतूद | निधीच्या ६०% च्या | ८०% च्या मर्यादेत 
मर्यादेत यापुर्वी वितरित | वितरीत करण्यात येत 
तरतुद असलेली उर्वरीत 
तरतूद 
Ea २ ३ ४ a 
मागणी क्रमांक टी-१ 
२०४९-व्याज प्रदाने, ६०-इतर दायित्वावरील व्याज, १०१-ठेवीवरील व्याज. 
षि (००) (09) आश्रमशाळा/पोस्ट बेसिक आश्रमशाळांच्या शिक्षक व ४५,व्याज ४७४२७७.०० २८४५६६.२० २४८५५.४० आयुक्‍त, आदिवासी 
शिक्षकेत्तर कर्मचारी वर्गाचा भविष्य निर्वाह निधी (अनिवार्य खर्ची (२०४९ 
विकास, नाशिक 
२०४१) 
एकूण (२०४९ २०४१) ४७४२७७.०० २८४५६६.२० ९४८५५.४० 
२ । (००) (०२) नविन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेवरील व्याज ४५,व्याज ६७४५.०० ४०४७.०० १३४९.००| आयुक्‍त, आदिवासी 
(अनिवार्य खर्ची (२०४९ २२९१) विकास, नाशिक 
एकूण (२०४९ २२९१) ६७४५.०० ४०४७.०० १३४९.०० 
एकूण मागणी क्रमांक टी-१ ४८१०२२.०० २८८६१३.२० ९६२०४.४० 
मागणी क्र.टी-२ 


२२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण,०२-अनुसूचित जमातीचे कल्याण, 


(००१) संचालन व प्रशासन 


३ ।(००) (०१) आदिवासी विकास आयुक्तालय (अनिवार्य खर्च) (२२२५ १०२५) |०१-वेतन ५७८९२.०० ३४७३५.२० ११५७८.४० 
०३-अतिकालिक भत्ता २२४.०० १३४.४० ४४.८० 
०६-दुरध्वनी, वीज व पाणी १६७४.०० १००४.४० ३३४.८० 
शुल्क 
ल — आयुक्त, आदिवासी 
११-देशांतर्गत प्रवास खर्च ७००.०० ४२०.०० १४०.०० 
विकास, नाशिक 
१३-कार्यालयीन खर्च २२००.०० १३२०.०० ४४०.०० 
१४-भाडेपट्टी व कर २७१.०० १६२.६० ५४.२० 
२७-लहान बांधकामे १२१५.०० ७२९.०० २४३.०० 
२८-व्यावसायिक व विशेष सेवा १५००.०० ९००.०० ३००.०० 
एकूण (२२२५ १०२५) ६५६७६.०० ३९४०५.६० १३१३५.२० 
४ |(00) (०२) प्रादेशिक कार्यालये-जनजाती विकास आयुक्‍त. (अनिवार्य |०१-वेतन ९१९५७.०० ५५१७४.२० १८३९१.४० 
खर्च) (२२२५ १०३४) ०३-अतिकालिक भत्ता १९३.०० ११५.८० ३८.६० 
-दुरध्वनी, वीज व पाणी १८६०. र ग 
oe ८९९८९ TG? २०२८९९ आयुक्त, आदिवासी 
शुल्क 
न्यत विकास, नाशिक 
११- खर्च १६६५.०० ९९९.०० 333.00 
१३-कार्यालयीन खर्च ७१७७.०० ४३०६.२० १४३५.४० 
१४-भाडेपट्टी व कर १४७२.०० ८८३.२० २९४.४० 
एकूण (२२२५ १०३४) १०४३२४.०० ६२५९४.४० २०८६४.८० 
५ |(00) (०३) प्रकल्प अधिकारी (अनिवार्य खर्च) (२२२५ १०४३) ०१-वेतन ४५४१८३.०० २७२५०९.८० ९०८३६.६० 
०३-अतिकालिक भत्ता १२३९.०० ७४३.४० २४७.८० 
= रध्वनी वीज qd पाणी 
०६-दुरध्वनी, वीज व पाणी ५०६०.०० ३०३६.०० १०१२.०० आयुक्‍त, आदिवासी 
शुल्क विकास. नाशिक 
== , नाशिक 
११-देशांतर्गत प्रवास खर्च ११६७६.०० ७००५.६० २३३५.२० 
१३-कार्यालयीन खर्च २१९५७.०० १३१७४.२० ४३९१.४० 
१४-भाडेपट्टी व कर ४८१६.०० २८८९.६० ९६३.२० 
एकूण (२२२५ १०४३) ४९८९३१.०० २९९३५८.६० ९९७८६.२० 
६ ।(०३)(०४)-स्वयंसेवी संस्थेद्वारे चालविल्या जाणाऱ्या शासन अनुदानित ३२- अंशादाने २४०१६१.०० १४४०९६.६० ४८०३२.२० 
आश्रमशाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी नविन परिभाषित आयुक्त, आदिवासी 
अंशदान निवृत्तीवेतन योजना- नियोक्ता अंशदान (अनिवार्य) (२२२५ डी विकास, नाशिक 
३९६) 
एकूण (२२२५ डी ३९६) २४०१६१.०० १४४०९६.६० ४८०३२.२० 


०५- संशोधन व प्रशिक्षण, 


एकूण मागणी क्रमांक टी-२ ९०९०९२.०० ५४५४५५.२० १८१८१८.४० 


मागणी क्रमांक टी-३ 


२२३५-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ६०-इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम, १०४-ठेव संलग्न विमा योजना-शासकीय भविष्य निर्वाह निधी 


७ |।(००) (०१) भविष्य निर्वाह निधीच्या वर्गणीदारांसाठी ठेव संलग्न विमा ५०-इतर खर्च २५७.०० १५४.२० ५१.४० उप सचिव, आदिवासी 
योजना (अनिवार्य खर्ची (२२३५ १६१२) सा aal al 
विकास विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 


C:\Users\sachin.jagtap\Desktop\desk6\COMMITTEDsachin\cr-01-27.01.2020\ATTACHMENT committed release statement.xlsxATTACHMENT committed releabe statement.xlsx2019- 20 Commit Rele 80% 


(रू. हजारात) 
अ. क्र. मागणी क्रमांक / मुख्य लेखाशिर्ष बाब/उद्दिष्ट २०१९-२० साठीची अर्थसंकल्पित झासन निर्णयान्वये नियंत्रक अधिकारी 
अर्थसंकल्पिय तरतूद | निधीच्या ६०% च्या ८०% च्या मर्यादेत 
मर्यादेत यापुर्वी वितरित | वितरीत करण्यात येत 
तरतुद असलेली उर्वरीत 
तरतूद 
| a | २ ३ 8 | lw 
४८९२.०० २९३५.२० ९७८.४०| आयुक्‍त,आदिवासी 
विकास, नाशिक 
एकूण (२२३५ १६१२) ५१४९.०० ३०८९.४० १०२९.८० 
एकूण मागणी क्रमांक टी-३ ५१४९.०० ३०८९.४० १०२९.८० 
मागणी क्रमांक टी-४ 
२२५१- सचिवालय-सामाजिक सेवा, 
०९०- सचिवालय 
८ ।(००) (०२) संगणक खर्च (२२५१ ०५७२) १७, संगणक खर्च ५३०.०० ३१८.०० १०६.००| उप सचिव, आदिवासी 
विकास विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 
एकूण २२५१ ०५७२ ५३०.०० ३१८.०० १०६.०० 
एकूण मागणी क्रमांक टी-४ ५३०.०० ३१८.०० १०६.०० 
मागणी क्रमांक टी-८ 
७६१०-शासकीय कर्मचारी इत्यादींना कर्जे. 
209- घरबांधणी अग्निमे 
९  |(00) (०१) घरबांधणी अग्निमे (9६१० ०९९१) ५५-कर्ज व आगाऊ रकमा ४५०००.०० २७०००.०० ९०००.०० 
उप सचिव, आदिवासी 
विकास विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 
९००००.०० ५४०००.०० १८०००.०० आयुक्‍त,आदिवासी 
विकास, नाशिक 
एकूण (७६१० ०९९१) १३५०००.०० ८१०००.०० २७०००.०० 
२०२- मोटर वाहने खरेदी अग्निमे 
१ (००) (०१) मोटर वाहने खरेदी SAF (७६१० १००२) ५५-कर्जे व आगाऊ रकमा १४९०.०० ८९४.०० २९८.००| उप सचिव, आदिवासी 
विकास विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 
६७८७.०० ४०७२.२० 9340.80] आयुक्‍त,आदिवासी 
विकास, नाशिक 
एकूण (७६१० १००२) ८२७७.०० ४९६६.२० १६५५.४० 
२०४- संगणक खरेदी अग्निमे 
| (००) (०१) संगणक खरेदी अग्रीम (७६१० १०२९) ५५-करजे व आगाऊ रकमा २०५.५० १२३.३० ४१.१०| उप सचिव, आदिवासी 
विकास विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 
११६४.५० ६९८.७० 232.90] आयुक्त, आदिवासी 
विकास, नाशिक 
एकूण (७६१० १०२९) १३७०.०० ८२२.०० २७४.०० 
एकूण मागणी क्रमांक टी-८ १४४६४७.०० ८६७८८.२० २८९२९.४० 
एकूण अनिवार्य १५४०४४०.०० ९२४२६४.०० ३०८०८८.०० 


Kiran 


Kisanrao 
Pawar 


C:\Users\sachin.jagtap\Desktop\desk6\COMMITTEDsachin\cr-01-27.01.2020\ATTACHMENT committed release statement.xlsxATTACHMENT committed releage statement.xlsx2019- 20 Commit Rele 80% 


Digitally signed by Kiran Kisanrao Pawar 
DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Tribal Development 
Department, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 


2.5.4.20=68d8b19f123ba59448c0926a91 
296205b9a87463f83 1a2beea0be5cb381a 
34e8, cn=Kiran Kisanrao Pawar 

Date: 2020.01.27 19:21:31 +05'30' 


